सन २०१५ व सन २०१६ या वर्षातील विविध कृषि 
पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा सत्कार 
करण्याच्या योजनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- कृभूपु -२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय कृषि व पदूम विभाग क्र. कृभूपु-२०१७/प्र.क्र.६२/ ११-अ , 
दि.१२.०२.२०१९ 
१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृअसं/माहिती/कृषि पुरस्कार/१४०/१९, 
दि.०५.०३.२०१९ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

राज्यातील कृषि व पूरक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी व संस्था यांचा सन २०१५ व २०१६ 
वर्षातील विविध कृषि पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते sitar सन्मान करण्याच्या योजनेसाठी एकुण 
रु.१.७० कोटी इतक्या रकमेच्या Co टक्‍के मर्यादेत सदर कार्यक्रमाचा खर्च भागविण्यासाठी रु.१.३६ कोटी 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात आली होती. 
सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले लेखाशिर्ष - 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

१०९- विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण 

०१-माहिती व प्रसार 

(०१)(०३) पीक स्पर्धा, (२४०१ ०७५३) योजनांतर्गत 


याऐवजी 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

१०९- विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण 

०१-माहिती व प्रसार 

(०१) (०३) पीक स्पर्धा, (२४०१ ०७५३) ५० इतर खर्च 


असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृभूपु -२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 


तसेच संदर्भ क्रमांक १ मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मधील “प्रस्तुत प्रयोजनार्थ 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना संनियत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


याऐवजी 


“प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-०१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे आणि ठाणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कृषि 
संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तसेच विभागीय कृषि 
सहसंचालक, पुणे आणि ठाणे यांना संनियत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३०८१२१६१५३८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
5.4.20=657661007c4f6885bf8deae6 21 3606632589e592d8c18 


b9a49bfd30471850, postalCod 
street=MANTRALAYA,MUMBAI|, 
serialNumber=64a3950913946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a8 


20d921b663674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 
Date: 2019.03.08 12:18:42 +05'30' 


(डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - 
१ 


) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय कृषि सह संचालक, पुणे विभाग, पुणे 

) विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


महालेखापाल-महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

उप सचिव (का.११-अ, का.१७-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी 

११) कक्ष अधिकारी (का.२-ओअ,का.१७-अ, का.१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प-१३/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ) 


0, ८-४) 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


